सन २०१९ च्या अतिरीक्त अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनात मान्य झालेल्या उपलब्ध तरतूदी 
वितरीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.४८/नवि-१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ ऑगस्ट, २०१९ 


aa: १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९. 

३) शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.४४/नवि-४,दि.०२.०४.२०१९. 

४ शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र.एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.४८/नवि-४, 

दि.१०.०४.२०१९. 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 
६) शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.६७/नवि-४, 
दि.१२.०७.२०१९. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील नगरपरिषदांचा जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे त्याऐवजी सदर 
नगरपरिषदांना सहायक अनुदान वितरीत करण्यात येते. सदर प्रयोजनार्थ सन २०१८-१९ करीता 
मागणी क्रमांक- एफ-२ (२२१७ ८०६६) या लेखाशीर्षाखाली रक्‍कम रू.१४९१.०० कोटी वित्त विभागाने 
अर्थसंकल्पित केलेले आहेत. आता, सन २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून विनियोजन 
विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा (एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९) खर्च भागविण्यासाठी 
उपलब्ध झालेला रू.७३१.६९ कोटी इतका निधी दि.१०.०४.२०१९ च्या झासन निर्णयान्वये नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालयास बीम्स प्रणालीव्दारे उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 
आता, वित्त विभागाने मागणी क्रमांक- एफ-२ (२२१७ ८०६६) या लेखाशीर्षाखाली रु.१६२९१०० 

हजार मात्र (रू.१६२.९१ कोटी) इतका निधी ६०% च्या मर्यादेत बीम्स प्रणालीव्दारे उपलब्ध करून 
fesor आहे. सदर अनुदान नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयास बीम्स प्रणालीव्दारे वितरीत 
करावयाचा आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील नगरपरिषदांचा जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे त्याऐवजी सदर 
नगरपरिषदांना सहायक अनुदान देण्यात येते. महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०१९ मधील विनिर्दिष्ट 
रकमांस विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून, त्याबाबतचा २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.०८ 
म्हणून दि.०४ जुले,२०१९ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आला आहे. वित्त विभागाने दि.०८.०७.२०१९ च्या 
शासन परिपत्रकान्वये सन २०१९-२० च्या प्रथम नऊमाहीकरीता आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व 
कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत उपलब्ध 
करून दिलेला आहे. त्यापैकी, मागणी क्रमांक- एफ-२ (२२१७८०६६) या लेखाशीर्षाखाली रू.७३१.६९ 
कोटी इतके ळेखानुदान दि.१०.०४.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये नगरपरिषद प्रशासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.४८/नवि-१४ 


संचालनालयास यापूर्वी वितरीत करण्यात आले आहे. सदर लेखाशिर्षाखालील ६० टक्केच्या मर्यादेत 
उपलब्ध झालेले उर्वरित रु.१६२९१०० हजार मात्र (रू.१६२.९१ कोटी) निधी वितरणासाठी बीम्स 
प्रणालीव्दारे दि.१२.०७.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये उपलब्ध झालेला आहे. 

त्यानुसार, मागणी क्रमांक- एफ-२, २२१७, नगरविकास, १९२, नगरपरिषदांना सहाय, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००) (६०) जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे नगरपरिषदांना 
द्यावयाचे सहायक अनुदान, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)(२२१७ ८०६६) या लेखाशीर्षाखाली 
रु.१६२९१०० हजार मात्र (रू.१६२.९१ कोटी) इतके अनुदान संबंधित नगरपरिषद/नगरपंचायतींना 
वितरीत करण्याकरीता नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयास बीम्स प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात 
येत आहे. 
२. नगरपरिषदांसाठी बीम्स प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेले सहायक अनुदान संदर्भिय दि.१६.०६.२०१७ 
च्या शासन निर्णयानुसार नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने थेट नगरपरिषदा/नगरपंचायतीच्या 
बँक खात्यात जमा करावे. 
३. सदरचा निधी मागणी क्रमांक- एफ-२, २२१७, नगरविकास, १९२, नगरपरिषदांना सहाय, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००) (६०) जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे नगरपरिषदांना 
द्यावयाचे सहायक अनुदान (sitar) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१७ ८०६६) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. महालेखापाल यांच्या संकेतस्थळावरील विवरणपत्रानुसार प्रलंबित उपयोगिता 
प्रमाणपत्रांचा आहरण व संवितरण निहाय निपटारा एक महिन्यात करण्यात यावा. सदरची प्रमाणपत्रे 
अधिदान कार्यालयास सादर न करता ती महालेखापाल कार्यालयास सादर करावीत. 
५. वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावरील विवरणपत्रानुसार प्रलंबित संक्षिप्त देयकांचा निपटारा 
एक महिन्यात करण्यात यावा. 
६. नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने अतिप्रदान झालेल्या रकमांची संबधित 
नगरपरिषदांकडून त्वरेने वसूली करावी. तसेच सदरची वसुली ९११, अतिप्रदानाची वसुली, (००) 
(०२) अतिप्रदानाची वसूली (योजनेतर) (२२१७९९५७) ७०, वजा वसुली या लेखाशिर्षाखाली करण्यात 
यावी. 
७. सदरील आदेश वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारीतेत निर्गमित करण्यात येत आहे 


on सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०८१६०३४८७१२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sachin Dattatray ण प 


b996F7c088dbf2d76ad8548436295 7aab596e46ec268e 


cad १206210320, 

serialNumber=67648ad8c40ecf8d0f91 1eaf72d918202f02f540836a 
a h a S fa 1 h e 5f65e8b7 1c0a69d61291, cn=Sachin Dattatray Sal buddh 

Date: 2019.08.08 16:11:20 +05'30' 


(सचिन सहस्रबुद्धे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.४८/नवि-१४ 


२. सर्व विभागीय आयुक्त, 
३. सर्व जिल्हाधिकारी. 
४. सर्व मुख्याधिकारी. 
५. महालेखापाल (ले व अ) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 

. after व लेखा अधिकारी, (पूर्व) वांद्रे, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
८. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१०. कार्यासन व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/कोषा-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन नवि-४/ कार्यासन नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


